दहशतवाद विरोधी पथक, काळाचौकी पोलीस ठाणे, 
गु.र.नं. २/२०१२ मधून उद्भवलेल्या सत्र न्यायालय 
प्रकरणामध्ये अँड. श्री. प्रशांत सत्यनाथन यांची विशेष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून करण्यात आलेली नियुक्‍ती 
रद्द करुन त्या ऐवजी विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. श्री. विनोद फाटे यांना 
व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एसपीपी १११९/प्र.क्र.३३९ /पोल-१० 
२ रा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजुगुरु चौक 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मे, २०२१. 
संदर्भ : १ विधी व न्याय विभाग, शासन अधिसूचना क्र. एसपीपी-२०२०/यु.ओ.आर.०५/डी-१४, दि. ४/३/२०२१. 
२) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, दिनांक २९ जुले, २०१५. 
3) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, दिनांक १६ जून, २०१७. 


प्रस्तावना : 

दहशतवाद विरोधी पथक, काळाचौकी पोलीस ठाणे, गु.र.नं. २/२०१२ मधून उद्भवलेल्या सत्र 
न्यायालय प्रकरणामध्ये अँड. श्री. प्रशांत सत्यनाथन यांची विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून करण्यात 
आलेली नियुक्ती रद्द करुन त्या ऐवजी सत्र न्यायालय प्रकरण क्र. १८४/२०१६ व क्र. १८५/२०१६ मध्ये मा. 
विशेष व सत्र न्यायालय, अकोला आणि मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर या मा. न्यायालयातील 
न्यायालयीन कामकाज शासनाच्यावतीने पाहण्यासाठी विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या अँड. श्री. विनोद फाटे यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

दहशतवाद विरोधी पथक, काळाचौकी पोलीस ठाणे, गु.र.नं. २/२०१२ मधून उद्भवलेल्या सत्र 
न्यायालय प्रकरण क्र. १८४/२०१६ व क्र. १८५/२०१६ मध्ये मा. विशेष व सत्र न्यायालय, अकोला आणि मा. 
उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर या मा. न्यायालयातील न्यायालयीन कामकाज शासनाच्या वतीने 
पाहण्यासाठी विशहोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. श्री. विनोद फाटे यांना 
सदरहू न्याय प्रकरण निकाली निघेपर्यंत व व्यावसायिक फी मध्ये भविष्यात कोणतीही वाढ न करण्याच्या 
अटीसह, खालीलप्रमाणे व्यावसायिक फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


मा. विशेष व सत्र न्यायालय, अकोला 
प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी रु. ८,०००/- (रुपये आठ हजार फक्त) 
२. प्रवास व निवास, खानपान व्यवस्था खर्च - प्रत्यक्षप्रमाणे. 
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर 
१. प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी रु. ८,०००/- (रुपये आठ हजार फक्त) 
२. प्रवास व निवास, खानपान व्यतवस्था खर्च - प्रत्यक्षप्रमाणे. 
उपरोक्त नमूद व्यावसायिक फी व्यतिरीक्त अन्य कोणतेही भत्ते अँड. श्री. विनोद फाटे यांना अनुज्ञेय 
होणार नाहीत. तसेच त्यांना अपरिणामकारक सुनावणीकरीता व्यावसायिक फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी १११९/प्र.क्र.३३९ /पोल-१० 


२. अँड. श्री. विनोद फाटे यांना अनुज्ञेय असलेल्या व्यावसायिक फीचे प्रदान दर दोन महिन्याच्या न्याय 
सुनावणीनंतर करण्यात यावे. न्यायालयीन कामकाजाचे परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या 
पर्यवेक्षीय पोळीस अधिक्षक दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या 
प्रबंधकांकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान अँड.श्री. विनोद फाटे 
यांना होणार नाही, याची दक्षता संबंधित पोलिस अधिक्षक यांनी घ्यावी. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या दहशतवाद विरोधी पथकाचे लेखाशिर्ष “ मागणी क्र. बी-१, 
२०५५ पोलीस-(००)(१०१), गुन्हा अन्वेषण व दक्षता (००) (०५), पोलीस दहशतवाद विरोधी पथक (२०५५ 
०५७१)- २८ व्यावसायिक सेवा ” या लेखाशीर्षाखालील त्या - त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व 
मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र. ३४१/२०२१/व्यय-७, दि. २९/४/२०२१ अन्वये प्राप्त 
शासन मान्यतेनुसार तसेच संदर्भ क्र. २ व ३ वरील वित्त विभाग, शासन निर्णयानुसार प्रशासनिक विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र.२०२१०५३११६०९३८३४२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by Tushar Dil 0 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
Sige |Code=400032, st=Mahi 
2:5.4.20=e7e9706be693397ead1 1bd0e0b8fbaec45488529c8b57466dbf3e7c0 
Tu ५ h a r D | | | p Rat h od 95089c08, pseudonym=E5959DAF1A16023D678D 1801FC61 1F35E4BD6SFF, 

INumber=B88BABB31CB2C1 163B5A1E41E86D809272FEA914814734600 

D0B42642848C06F, cn=Tushar Dilip Rathod 
2021.05.31 16:19:23 +05'30' 


(तुषार दि. राठोड) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
२. अपर पोळीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
३. पोलीस अधिक्षक, दहडातवाद विरोधी पथक, औरंगाबाद 
४. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, दहडातवाद विरोधी पथक, औरंगाबाद. 
५. प्रभारी पोलीस निरीक्षक, दहडातवाद विरोधी पथक, अकोला. 
६. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 
७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. अँड. श्री. विनोद फाटे, “अमोल”, रणपिसे नगर, राऊतवाडी रोड, अकोला. 
qo, कक्ष अधिकारी,विधि व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 
११. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग/व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवडनस्ती- पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


